राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / 
सहायक पोलीस आयुक्त (Para या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-१३१६/प्र.क्र.३९/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२, 
दिनांक :- ४ फेब्रुवारी, २०१६. 


वाचा :- (१) शासन आदेश क्र.रापोसे-१७१५/प्र.क्र.३६६/पोळल-१(अ), दि.१२.०१.२०१६. 
(2) पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांची चक्रीय पध्दतीने Hct शिफारस. 


शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२(न)(२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (Fara) या संवर्गातील 
खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
ष्‌ श्री. सुभाष शांताराम नेवे | सहायक संचालक, महाराष्ट्र । सहायक पोलीस आयुक्त, 
पोलीस अकादमी, नाशिक. सोलापूर शहर. 
(बदली आदेझाधिन) 
श्री. मुकुंद नामदेव हातोटे | पोलीस उप अधीक्षक, सहायक पोलीस आयुक्त, 
टी.आर.टी.आय., नाशिक. सोलापूर शहर. 
(बदली आदेझाधिन) 
2. शासनाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०१.२०१६ च्या आदेशान्वये श्रीमती पद्मजा रघुनाथ चव्हाण, 


उपविभागीय पोलीस अधिकारी, कणकवली उपविभाग, जि.सिंधुदुर्ग यांची पोळीस उप अधीक्षक, मुख्यालय, 
जि.उस्मानाबाद या पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात आली होती. त्यांची सदरहू बदली याद्वारे रद्द 
करण्यात येत आहे. 


३. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत तसेच त्याच्या नवीन नियुक्तीच्या बाबतीत मा. महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेशा असल्यास ते विचारात घेऊन 
तात्काळ पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करण्यासाठी, महासंचालक 
व पोलीस महानिरीक्षक यांनी आवश्‍यक कार्यवाही तात्काळ करावी. तसेच, या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही 
प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये. 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१३१६/प्र.क्र.३९/पोल-१(अ) 


G, सदर AST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६०११४१६०११३०९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Charushila me eee 
Chandrakant eo i 
Tambekar ie ee 
(चारूशीला तांबेकर) 
सह सचिव, गृह विभाग. 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत :- 
१) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


) 
) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. राज्यमंत्री (गृह) (हहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


ioe 


o~ 


4 


£58) 


प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
पोलीस आयुक्त, सोलापूर, 

पोलीस अधीक्षक, नाशिक / सिंधुदुर्ग / उस्मानाबाद, 

संचालक, महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक, 

१०)जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक / सोलापूर / सिंधुदुर्ग / उस्मानाबाद, 
११) संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 

१२) निवडनस्ती / पोल-१(ओ). 


&. 


won 


पृष्ठ २ पैकी २ 


